AHA 


Reg. No. NPCITY/ 236/ 2015- 17 
Published on 17th March 2016 . 


04 


स 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ , अंक १० ] 


गुरूवार ते बुधवार , मार्च १०-१६ , २०१६/ फाल्गुन २०- २६, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ११ .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( ना .वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २६ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी , यांजकडून 
क्र . जिउनिना/पणन/ कृउबासकामठी/ जाहिरनामा/ २९१५/ २०१६. 

ज्याअर्थी, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी कृषि उत्पन्न बाजार समिती , कामठी या संस्थेच्या संचालक मंडळाची २०१२ - २०१७ करिता 
निवडणूक घेतली आहे, त्या अनुषंगाने दि . २६ /०६ /२०१२ रोजी जाहिरनामा प्रसिद्ध केलेला होता . 

आणि ज्याअर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळावर महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम . १९६३ 
चे कलम १३( ई) अंतर्गत मुख्य अधिकारी, नगर परिषद , कामठी यांच्या सहीने सत्यप्रतिलीपी असलेला नगर परिषद , कामठीची विशेष सभा 
दि . ३० / ०४/ २०१३ मध्ये ठराव क्रमांक नुसार मो . शाहजहा शफाहत अहमद , सदस्य , नगर परिषद , कामठी यांचे नांव सदर कलमान्वये कामठी कृषि 
उत्पन्न बाजार समितीवर सदस्य म्हणून पाठविण्यासाठी पारीत झालेला आहे . सदर ठरावाची प्रत मो . शाहजाह शफाहत अहमद यांनी दि . १८ / ०२/ 
२०१६ नुसार मा . जिल्हाधिकारी , नागपूर यांचे मार्फत या कार्यालयास प्राप्त झालेले आहे . 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १३ ( इ ) व नियम १९६७ चे नियम ८३, 
आणि महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे आदेश कृबास - २००६ / प्र. क्र .४३९ / ११- स , दिनांक ०३ / ११/ २००७ अन्वये , मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , स . ल .भोसले , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नागपूर याद्वारे कृषि उत्पन्न बाजार समिती , कामठी या समितीच्या 
संचालक मंडळ सदस्यांची नांवे उक्त तरतुदीला अनुसरुन खालीलप्रमाणे जाहिर करीत आहे . त्यांचा सदर संचालक म्हणून कालावधी हा कृषि उत्पन्न 
बाजार समितीचे संचालक मंडळाचे कालावधीपुरता अथवा पुढील अधिसूचनेपर्यंत मर्यादित राहील . 

कृषि उत्पन्न बाजार समिती , कामठी 

संचालक मंडळ सदस्यांची यादी 
अ . क्र . उमेदवाराचे नांव 

उमेदवाराचा पत्ता 

मतदार संघ 
( १) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ मो . शाहजहा शफाहत अहमद , सदस्य , नगर परिषद , कामठी स्थानिक प्राधिकारी संस्था गट 


नागपूर : 
दिनांक ४ मार्च२०१६. 


स . ल . भोसले , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था तथा 
जिल्हा निवडणूक अधिकारी , नागपूर . 


ना .- एक - अ-१ ( १७९६). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १०-१६ २०१६ , फाल्गुन २०-२६, शके १९३७ 


भाग १ - अ ( ना .वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २७ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
वाचा: - नगर परिषद , पवनी यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . नपप- आस्था. वि - १०९ - २०१६ , दि .०८ - ०२ - २०१६ . 
क्र . जिउनिभं - कृउबास - अधिसूचना- १७९७ - २०१६ . 

ज्याअर्थी, नगर परिषद, पवनी सदस्य म्हणुन सौ . अविना बालाराम मुंडले यांची दिनांक १८- १२-२०१५ चे सर्वसाधारण सभेत निवड झाल्यामुळे कृषि 
उत्पन्न बाजार समिती, पवनी या बाजार समितीवर महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १३( १)( इ ) नुसार 
नगर परिषद प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करण्याबाबत वरील संदर्भिय वाचा अन्वये ठरावाचे प्रतीसह प्रस्ताव या कार्यालयास सादर केला आहे , आणि ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १३( १ )( इ) नुसार प्राप्त अधिकारान्वये कलम १३( १)(इ ) 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती , पवनी या बाजार समितीमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविल्या प्रमाणे प्रतिनिधीचे नाव प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . प्रतिनिधीचे नांव प्रतिनिधीचा संपुर्ण 

मतदार संघ 
पत्ता 


१ 


सौ . अविना बालाराम मुंडले 


तालुका पवनी 


नियम १३( १)( इ ) नगर परिषद प्रतिनिधी पवनी 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . २८ . 

वाचाः - नगर पंचायत , लाखनी, ता . लाखनी यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . नपंला- १४८ - २०१६ , दि .०८ - ०२- २०१६ . 
क्र . जिउनिभं - कृउबास- अधिसूचना- १८०३-२०१६. 

ज्याअर्थी, नगर पंचायत , लाखनी , सदस्य म्हणून श्री . अनिल बिसनजी निर्वाण यांची दिनांक २१ -१२- २०१५ चे सर्वसाधारण सभेत निवड झाल्यामुळे 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती, लाखनी या बाजार समितीवर महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १३( १)(इ ) 
नुसार नगर पंचायत प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करण्याबाबत वरील संदर्भिय वाचा अन्वये ठरावाचे प्रतीसह प्रस्ताव या कार्यालयास सादर केला आहे , आणि ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी- विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १३( १)( इ ) नुसार प्राप्त अधिकारान्वये कलम १३( १ )( इ ) 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती , लाखनी या बाजार समितीमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविल्या प्रमाणे प्रतिनिधीचे नाव प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . प्रतिनिधीचे नांव प्रतिनिधीचा संपुर्ण 

मतदार संघ 


पत्ता 


(२ ) 


१ 


श्री . अनिल बिसनजी निर्वाण 


तालुका लाखनी 


नियम १३( १)( इ ) नगर पंचायत प्रतिनिधी लाखनी 


भंडारा : 
दिनांक ३ मार्च २०१६. 


एस . एन . क्षिरसागर , 
जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , भंडारा . 


भाग १ - अ ( ना . वि .पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . २९ . 
सक्षम प्राधिकारी ( स्लम ) तथा कार्यकारी अभियंता ( झोपडपट्टी) , नागपूर महानगरपालिका, यांजकडून 

शुद्धीपत्र 


क्र . १३८२- का . अ .- स्लम - २०१६ . 

(१ ) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र स्लम इम्प्रूव्हमेन्ट बोर्ड, मुंबई व्दारा पुर्व प्रकाशित महाराष्ट्र शासन राजपत्र क्र .SLM 3374/ 786 - G , 
दि . २६ सप्टेंबर 1974/ 4 अश्विन शके १८९६ मधील अनु क्र . NGP- 2 मधील , अंबाझरी, पॉकेट - अ आणि पांढराबोडी , पॉकेट - ब , मधील मजकुर 
खालीलप्रमाणे दुरुस्तीसह वाचण्यात यावा . 
(i) स्तंभ क्रमांक ( २ ) मधील ( b) पांढराबोडी भाग खसरा क्रमांक ५२, हनुमान मंदीर सोडून च्या ऐवजी "( b) पांढराबोडी, मौजा अंबाझरी, खसरा 

क्रमांक ५२ आणि ५२/ २ ( मधील भाग ) " असे वाचावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १०- १६ , २०१६/ फाल्गुन २० -२६ , शके १९३७ 


( ii) स्तंभ क्रमांक ( ४ ) मधील क्षेत्रफळ ६२,००० चौ . मी . ऐवजी "४२२४० . १९ चौ . मी . ” असे वाचावे . 
(iii) स्तंभ क्रमांक ( ५ ) मधील सिमेचे वर्णन -( B) मधे 

उत्तर – पांढराबोडी तलावाकडे जाणा- या रस्त्याऐवजी- “ पांढराबोडी तलावाकडे जाणारा रस्ता (शिवमंदीर पासून रामनगर चौक आणि चर्च कडे) " 
पश्चिम – पहाडीच्या उंच कडेने अंबाझरी मैदान ते अमरावती रोड कडे जाणारा रस्ता ऐवजी - “पहाडीच्या उंच कडेने शिव मंदीर पासून ते 
सेवानगर सिमे पर्यंत जाणारा समांतर रस्ता ” असे वाचावे . 

उर्वरीत मजकुर आहे तसाच वाचण्यात यावा . 
( २ ) न्यु पांढराबोडीचे पुर्व प्रकाशित महाराष्ट्र शासन राजपत्र १२ मार्च १९८७: फाल्गुन २१, शके १९०८ , भाग 1 - A ( ना . वि . पू .) महा. शा . रा . अनु 
क्र . २७, नागपूर महानगरपालिका ( लोककर्म विभाग), नगर यंत्री तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित राजपत्रात अनु क्र . NGP-477 - 87 च्या तक्त्या मधील 
अनु क्र . NGP- 3 मधील मजकुर खालीलप्रमाणे दुरूस्तीसह वाचण्यात यावा . 
(i) स्तंभ क्रमांक (४ ) मध्ये “ खसरा क्र . ५२,५३ खदान ख .क्र . ४९ ” ऐवजी – “ खसरा क्र . ५२,५२/ २ ( मधील भाग ), मौजा अंबाझरी आणि क्षेत्रफळ ३.६२ 

हेक्टर " असे वाचावे . 

उर्वरीत मजकुर आहे तसाच वाचण्यात यावा. 
( ३ ) सेवानगर ( पांढराबोडी ) पुर्व प्रकाशित महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १३ जुलै १९८९, आषाढ २२ , १९११ , भाग- 1 - A ( ना .वि .पू .) महा. शा . रा . अनु क्र . 
९२ सक्षम प्राधिकारी, नगर प्रशासन द्वारा , अनु . क्र . २५ - स्लम मधील तक्त्यातील अनु क्र . २ मधील मजकुर खालीलप्रमाणे दुरुस्तीसह वाचण्यात 


यावा . 


(i) स्तंभ क्रमांक ( २) “ खसरा क्र . ५२ " ऐवजी " खसरा क्र . ५२ , ५२/ २ ( मधील भाग) आणि मौजा अंबाझरी असे वाचावे . 
(ii) स्तंभ क्रमांक ( ५ ) मध्ये “ क्षेत्रफळ ० .३४५ हेक्टर्स " ऐवजी " क्षेत्रफळ ४.२४ हेक्टर्स " असे वाचावे . 

उर्वरीत मजकुर आहे तसाच वाचण्यात यावा . 


नागपूर : 
दिनांक ४ मार्च २०१६ . 


दा . दा . जांभुळकर , 

सक्षम प्राधिकारी ( स्लम ) 
तथा कार्यकारी अभियंता ( झोपडपट्टी) , 
नागपूर महानगरपालिका , नागपूर . 


भाग १ - अ ( ना . वि .पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ३० . 


BY COMPETENT AUTHORITY AND EXECUTIVE ENGINEER (SLUM ) 
NAGPUR MUNICIPAL CORPORATION 

CORRIGENDUM 


No . 1382 - EE-( Slum). 


( 1) By the Deputy Chief Executive Officer, Maharashtra Slum Improvement Board ; Mumbai s Notification No. SLM 
3374 /786 -G , dt. 26th September 1974 : 4 Ashivn Shake 1896 in Sr. No. NGP -2 in Ambazari Pocket - A and Pandhrabodi 
Pocket- B , with corrections should be read as follows. 
(i) In column No. (2 ) (b ) Instead of Pandhrabodi PartKhasara No . 52 , excluding Hanuman Temple should be read 

as - “ (b ) Pandhrabodi,Khasara No. 52 , and 52 /2 (Part) 
(ii) Incolumn No. ( 4)instead of Area 62,000 sq. mts . 


Should be read as - " 42240 . 19 sq . mts." 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १० - १६ , २०१६/ फाल्गुन २०-२६ , शके १९३७ 


(iii) In column No.(5 ) description of Boundary in ( B ). 


North — Instead of Road towards Pandhrabodi tank . 


Should be read as — “ Road going towards Pandhrabodi tank (from Shiv Mandir to Ramnagar square 
and towards church)". 


West - Top mound edge having road leading to Ambazari ground to Amraoti road . 


Should be read as — “ Parallel road going along top mound edge from Shiv Temple to boundary of 
Sewanagar." 


Remaining matter should be read as it is . 


(2 ) By the City Engineer- Cum -Competent Authority , NagpurMunicipalCorporation (P .W . D ),Nagpur s Notification 
No . NGP - 477 -87 , Dt. 12th March 1987 : 21 Falgun 1908 , in Sr. No . NGP - 3 of New Pandhrabodiwith corrections should 
be read as follows. 


(i) In column No.(4 ) instead ofKh .No. 52 , 53 Khadan Kh . No. 49 . 


Should be read as — " Kh . No. 52 and 52 /2 (part),Mouza Ambazari, Area 3.62 Hacter." 


Remaining matter should be read as it is . 


(3 ) By the CompetentAuthority , City Administration , Nagpur s Notification No. 25 -slum ,dated 13th July 1989 , 22 
Ashadh 1911, in Sr.No. 2 of Sewanagar with correction should be read as follows. 


(i) In column No.(2 ) instead ofKh. No. 52 . 


Should be read as — Kh . No. 52 ,52/2 (part) and Mouza Ambazari . 


(ii) In column No. (5 ) instead of Area in 0. 345 Hacter. 


Should be read as— “ Area 4 . 24 Hacter." 


Remaining matter should be read as it is . 


D . D . JAMBHULKAR, 


Nagpur : 


Competent Authority (Slum ) 


Dated the 4th March 2016 . 


and Executive Engineer,Nagpur MunicipalCorporation , 


Nagpur. 


भाग १ - अ ( ना .वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३१ . 


अध्यक्ष, नगर परिषद , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ अधिनियमाच्या 

कलम ३७ खालीलप्रमाणे किरकोळ फेरबदल 


क्रमांक वशि -बांध . वि - आरक्षण- १०७- २०१६. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक टीपीसम / २२९८ / ४४३ / प्र. क्र १०२ / नवि दिनांक २५/ २/ २००२ कलम ३६ 
नुसार मूल शहरासाठी विकास योजना मंजूर केलेली आहे व ती अमलात आलेली आहे . सदर्ह विकास योजनेमध्ये खालीलप्रमाणे किरकोळ फेरबदल 
करण्याचे नगर परिषदेने ठरविले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, मार्च १०- १६ , २०१६/ फाल्गुन २० -२६ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, नियोजन प्राधिकरण , नगर परिषद , मूल सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक – १५, दिनांक - २२-०५-२०१५ च्या नियमाप्रमाणे आरक्षण 
क्रमांक १९, नगर परिषद बगीच्याकरीता आरक्षित आहे . याचा वापर बदलवुन या जमिनीचेनिवास वापरासाठी विकास योजनेच्या नकाशात दाखविण्यात यावा. 


आराजी व भूमापन क्रमांक 


कशाकरीता आरक्षण 


आरक्षणात अपेक्षित बदल 


नगर परिषदेचा ठराव व क्रमांक 


अ.क्र . आरक्षण 

क्रमांक 
(१) (२) 
१ १९ 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ३ ) 
रामपुर तुकुम सर्व्हे नं . ८४ 
आराजी ० .९२ हे . आर 


बगीच्या करीता आरक्षित 


निवासी क्षेत्राकरीता 


दिनांक - २२- ०५ - २०१५ ठराव 
क्रमांक १५ 


प्रस्तावित बदल दर्शविणारा नकाशा नगर परिषदेच्या कार्यालयात ( सुट्टीचे दिवस वगळून ) कामकाजाच्या वेळात सर्व जनतेस अवलोकनार्थ खुला ठेवला 
आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७( १) नुसार अशी जाहीर सूचना देण्यात येते की , उपरोक्त किरकोळ 
फेरबदलाबाबत जर कोणत्याही व्यक्तीला आक्षेप वा सूचना सूचवायच्या असतील तर त्यांनी ती सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे 
तारखेपासुन ३० दिवसाचे आत अध्यक्षा, नगर परिषद , मूल यांना लेखी स्वरुपात सादर करण्यात यावे. उक्त कालावधीत आलेल्या सूचना व आक्षेपावर विचार 
करुन किरकोळ फेबदलाचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल . 


मूल : 
दिनांक २ मार्च २०१६ . 


सौ . रिना महेंद्र थरेकर , 

अध्यक्ष , 
नगर परिषद , मूल . 


भाग १ - अ ( ना .वि .पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ३२ . 


BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , Modification under Section 37 ( 1) of the Act 
क्रमांक व. शि .- बांध . वि .- आरक्षण- १०७ - २०१६ . 

Whereas, the Development Plan of Mulhas been sanctioned by the Government resolution Maharashtra State 
Modification No . TPSM/ 2298/ 443, P. No . 102 / NVDt. 25 - 2- 2002 has comeinto forcefrom Dt. 25 - 2 - 2002. 

And whereas , Municipal Council, Mul has decided in its General Body Meeting vide resolution No. 15 dated 
22 -5 -2015 to make following changes in the sanctioned Development Plan ofMul to change the use ofGarden to 
proposed the residentialpurpose in mouza Rampur Tukum site No. 19 . 

Plan showing the proposed modification is kept open in the office hours for inspection of public . 

Now , therefore , in pursuance of Section 37 ( 1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 it is hereby 
noticed that any objection or suggestion regarding the proposed modification may communicate in writing to the 
President, Municipal Council, Mul within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the 
Maharashtra GovernmentGazette so that the same shall be considered in the Municipal Council,Mulbefore submitting 
the proposal to Govt. forsanction. 


Mul : 
Dated the 2nd March 2016 . 


Sou . RINA MAHENDRA THAREKAR , 

President , 
MunicipalCouncil,Mul. 


ना .-एक - अ - २ ( १७९६). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERN 
MENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH 
ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI - 400 004. 


